माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील 
गट-अ व गट-ब मधील अधिकार्‍यांच्या 
नियतकालिक बदल्या -२०२० 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मावज-२०२०/प्र .क्र.४६/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२० 


शासन परिपत्रक 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्याकरीता अधिनियम दिनांक १२ मे, २००६ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात आळा असून सदर अधिनियम दिनांक १ जुले, २००६ पसून अंमलात आला आहे .सदर 
अधिनियमामधील तरतूदी विचारात घेऊन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


१. जे अधिकारी बदलीस पात्र आहेत त्यांनी त्यांच्या पसंतीची कमीत कमी ३ ठिकाणे 
कळवावी. 

२. जे अधिकारी बदलीसाठी पात्र नाहीत पण ते बदल्यांसाठी इच्छुक आहेत त्यानी कोणत्या 
कारणास्तव बदली पाहिजे ते नमूद करुन आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विनंती अर्ज 
महासंचालनालया मार्फत सादर करावा.व त्याची एक अगाऊ प्रत साप्रवि कार्यासन ३४-अ 
कडे दि. १० मार्च, २०२० पूर्वी सादर करावी. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२७१७१३४३०८०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramki Ni 0 Musale 
DN: c=IN, ०6०७ f Mah ht Ge ॥ 


Ram kisan Administration Department, postalCode=400032 


t=Maharasht! 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ecOb0d9e6132 
ki 


Na raya nrao Musale 09e20e7a215f026da6875 


Date: 2020.02.27 17:16:23 +05'30' 


(रा.ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सचिव (मावज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.४६/३४-अ, 


३. संचालक (माहिती) (प्रशासन) व संचालक (वृत्त व जनसंपर्क),माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

४. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर/औरंगाबाद, 

५. उपसंचालक (लेख), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व विभागीय माहिती कार्यालये, 

७. उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, 
कोल्हापूर, नाशिक, लातूर, अमरावती, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 

८. सामान्य प्रशासन विभाग /का.१२, ३४, 
निवड नस्ती (का. 3३४-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


